वित्तीय वर्ष २०२१-२२ 

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत 
जमा करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला अंडादानाची 
रक्‍कम वितरित करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंशदान-२०२१/प्र.क्र.३८/दुवपु-२ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १० मार्च,२०२२ 


संदर्भ-१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०१९. 


२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८.०७.२०१९. 


३. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. २२.०१.२०२०. 

४. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२० 

५. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४.०५.२०२० 

६. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५.०३.२०२१ 

७. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१ 


प्रस्तावना : 

मुंबई शहर बेटावरील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती/ 
पुनर्बाधणी करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम ८२ अन्वये 
मुंबई हहर व बेटावरील इमारतींवर दुरुस्ती उपकर आकारला जातो. तसेच कलम ८५ अन्वये तो 
बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून वसूल करण्यात येतो व एकूण वसुलीच्या ५ टक्‍के वटावाची रक्‍कम 
वगळून उर्वरित रक्‍कम राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यात येते. दुरुस्ती उपकराची व 
अंशदानाची रक्‍कम विनियोजनान्वये, अर्थसंकल्पित करुन ती कलम ८६ (१) व कलम ९७ (१) नुसार 
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत वर्ग करण्यासाठी राज्य शासनाकडून हस्तांतरित करण्यात 
येते. 


शासन निर्णय : 

मुंबई हहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्ती व पुनर्रचना कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अधीनस्त मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत वर्ग 
करण्याकरिता दुरुस्ती उपकराच्या रकमेपोटी देण्यासाठी सन २०२१-२२ च्या गृहनिर्माण विभागाच्या 
खर्चाच्या विवरणपत्रात मागणी क्र. FY-3, २२१६ गृहनिर्माण, Co, सर्वसाधारण, ८००, इतर खर्च, (००) 
(00) (02) मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता शासकीय अंशदान म्हणून 
महाराष्ट्र गृहनिर्माणव क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला रक्‍कम देणे (अनिवार्य) (२२१६ ०५९२) ३२, अंशदाने 
या लेखाशीर्षाखाळी रु. ३८,००,००,०००/- (रुपये अडोतीस कोटी फक्त) इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंशदान-२०२१/प्र.क्र.३८/दुवपु-२ 


२. वित्त विभागाने दि. १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये नमूद बाबींच्या अधीन सुधारित 
अंदाजाच्या मर्यादेत निधी वितरणासंदर्भात सूचना निर्गमित केल्या आहेत. वित्त विभागाने सन २०२१- 
२२ करीता सुधारीत अंदाजाच्या ५०% रक्‍कम वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने 
मागणी क्र. क्यु-३, २२१६ गृहनिर्माण, Co, सर्वसाधारण, ८००, इतर खर्च, (००) (००) (०२) मुंबई इमारत 
दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता शासकीय अंशदान म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र 
विकास प्राधिकरणाला रक्कम देणे (अनिवार्य) (२२१६ ०५९२) 32, अंडशदाने या लेखाशीर्षाखाली 
अंशदानाची रक्‍कम रुपये १९,००,००,०००/-(रुपये एकोणीस कोटी फक्त) एवढा निधी वित्त नियंत्रक, 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांना वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ च्या कळम ८६ (१) व कलम ९७ (१) नुसार सदर रक्‍कम मुंबई इमारत 
दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळास उपलब्ध करुन द्यावी. 


४. दुरुस्ती उपकराची रक्‍कम रुपये १९,००,००,००० /-(रुपये एकोणीस कोटी फक्त) महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास म्हाडाचे नियंत्रक अधिकारी यांना प्रतिस्वाक्षरीत केलेले देयक, 
प्राधिकरणाने सादर केल्यानंतर वितरित करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१०१५५८५७९८०९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRALHAD DEOBARAO 
PAIGHAN ete 
(प्र. दे. पायघन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

२. मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-५१. 
प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

५. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 

६. मुख्य लेखाधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे 
(पूर्व, मुंबई-५१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंशदान-२०२१/प्र.क्र.३८/दुवपु-२ 


७. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, संगणक शाखा, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, नवीन प्रशासकीय भवन, वांद्रे कुर्ला संकुलन, मुंबई-५१ (२ 
प्रती) 

९. अवर सचिव (लेखा कार्यासन) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.वित्त विभाग (व्यय-३ कार्यासन) (अर्थोपाय कार्यासन) (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.अवर सचिव (अर्थसंकल्प-१/रोखशाखा) गृहनिर्माण, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

१३.निवड नस्ती (दुवपु-२ कार्यासन) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


